कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) 
यांची पदस्थापना. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः टीएफएस-११२३/प्र.क्र.१०१(२)/सेवा-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ एप्रिल, २०२३ 


संदर्भ - सा. बां. विभाग शासन आदेशा क्र.एस-९२/२०२२/प्र.क्र.४७/सेवा-६(अ), दि.२५.४.२०२३. 


शासन Beat : - 


संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये, श्री. संजयकुमार शु. कोकणे, कार्यकारी अभियंता (निलंबित) यांना 
त्यांचेविरुद्धच्या फौजदारी खटल्यातील निर्णयाच्या व विभागीय चौकशीच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून, 
शासन सेवेत पुन:स्थापित करण्यात आले आहे. त्यानुसार, श्री. संजयकुमार शा. कोकणे यांची पदस्थापना 
नगरपरिषद प्रशासन संचलनालय, रायगड या अकार्यकारी पदावर करण्यात येत आहे. 
२. श्री. कोकणे यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्वीकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल 
शासनास विनाविलंब सादर करावा. श्री. कोकणे यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा 
आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमानुसार 
दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, पदस्थापनेच्या पदावर रुजू होणे आवश्‍यक राहिल. अन्यथा, त्यांचा अनुपस्थितीचा 
कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला जाईल. तसेच, त्यांचे लक्ष महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) 
नियम १९७९, मधील नियम २३ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर नियमातील तरतूदी लक्षात घेता, त्यांनी 
पदस्थापनेत बदल करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील. 
३. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदमोचक अधिकाऱ्यांनी पदभार 


स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरित शासनास doserl.pwd@maharashtra.gov.in या ई-मेल पत्त्यावर कळवावा. 


तसेच संबंधित अधिकारी विहित कालावधीत पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास 
त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्‍य होईल. 
४. श्री. कोकणे यांना प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर पदस्थापना देण्यात आली असून, सदर पदस्थापना ही 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या 
काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या परिशिष्ट दोन मध्ये विहित केलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

५. श्री. कोकणे यांनी नवीन नियुक्तीच्या पदाचा पदभार स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास तसेच संचालक, 
माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेळ सागर प्लाझा समोर, कॅप, पुणे यांना कळवावा. 


शासन आदेश क्रमांकः टीएफएस-११२३/ प्र.क्र.१०१(२)/ सेवा-१ 


सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२५१९३९१६०४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD_ 


9 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
GANGADHAR DEPARTMENT 


2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b962c31 
7¢33ce102270d0, postalCode=400032, st=Maharashti 


=Maharashtr 
MAHAJAN GAIKWAD  «aitereercseceant2nocrapzsaanrccessorsesoe7epesaasor 
7EC3297470E90AE6024048, -GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD 


(गंगाधर म. गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मुख्य मंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

मा. उप मुख्य मंत्री यांचे सचिव, 

प्रधान सचिव(नवि-१/नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

आयुक्त, नगरपरिषद प्रशासन संचलनालय, वरळी, मुंबई, 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई /कोकण /पुणे /नाशिक /औरंगाबाद /'नांदेड 
/अमरावती /नागपूर व राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

संचालक, उपवने व उद्याने, मुंबई, 

संचालक, माहिती तंत्रज्ञान समन्वय केंद्र, हॉटेल सागर प्लाझा समोर, कँप, पुणे, 

महाळलेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, 

श्री. संजयकुमार श. कोकणे, कार्यकारी अभियंता (निलंबित) यांना, मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचेमार्फत, 

मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 

सचिव ( रस्ते / बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे स्वीय सहायक, 

सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (आस्था-१, आस्था- २, सेवा-६(क), संगणक कक्ष), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय 
मुंबई, 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


